डॉ. अनिल रामरतन सरोदे, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Seal क्रमांकः स्वेसेनि-२०२०/प्र.क्र.३६२/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- सहसंचालक (अव प्र, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/२ब/डॉ. सरोदे/ 
स्वेसेनि/ जा.क्र.५०२/२०, दि.१४.१०.२०२०. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतनस्तर S-2o 


: ५६१००-१७७५००) या मध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. अनिल रामरतन सरोदे, वैद्यकीय अधिकारी, गट- 


अ, सामान्य रुग्णालय खामगाव जि. बुलढाणा यांची विशेष परीक्षा आयोगाकडून शिफारस होऊन, 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दि.१६.१२.१९९४ अन्वये समावेशनाने नियुक्‍ती झाली आहे. 


डॉ. सरोदे, यांनी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ Helles नियम क्र. ६६ (9) मधील तरतुदीनुसार 


२० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केलेली असल्याने, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 


१९८२ मधील नियम ६६ (५) नुसार डॉ. सरोदे यांनी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस विहित कालावधीत 


मागे न घेतल्याने, म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (२) नुसार डॉ. सरोदे हे 


आपोआपच स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या नोटीशीच्या समाप्तीच्या दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त (Deemed to 


retire) STS आहेत. सबब, डॉ. सरोदे यांनी दि.०१.१०.२०१९ च्या अर्जान्वये दिलेली स्वेच्छा 


सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२०/प्र.क्र.३६२/सेवा-३ 


मधील नियम ६६ (१) (२) (५) मधील तरतुदींनुसार डॉ. अनिल रामरतन सरोदे, वैद्यकिय अधिकारी, गट- 


अ, हे दि.०१.०१.२०२० (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाळे असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०३१५०३४५९०१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO, 

LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 

V | J AY K U M A R 0c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955 

LA 4 M A N RA O AAF5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2021.11.03 17:47:04 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
शासनाचे सहसचिव 
प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
४ उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला. 


५) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बुलढाणा. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

७ डॉ. अनिल रामरतन सरोदे, वैद्यकिय अधिकारी यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला 
मंडळ अकोला यांचे मार्फत) 

८) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ २ पैकी २ 


